निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरुन उच्चश्रेणी लघुलेखक 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन STAT क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.१२/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ मे, २०१८ 


आदेशा 


सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमधून खालील निम्नश्रेणी लघुलेखकांना आदेशाच्या दिनांकापासून 
उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । निम्नश्रेणी लघुलेखकाचे | व्यक्तीचा | सध्याचा विभाग उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर 
नांव प्रवर्ग पदोन्नती नंतरचा विभाग 
ie २ ३ a ae 4 

aa श्रीमती म.सि.डिमेलो खुला | जलसंपदा जलसंपदा 

२ श्रीमती स्मि.स.नारिग्रेकर | खुला | वित्त विभाग विवन्यावि 

३ श्रीमती पू.वि.मत्ते खुला | नगर विकास विभाग साप्रवि 

४ श्रीमती उ.क.बावडेकर खुला | arte प्रपत्र बढती-मा.मुख्यमंत्री 
कार्यालय 

५ श्रीमती व.ग.कुबेर खुला | साप्रवि साप्रवि 

६ श्रीमती स्ने.शि.चव्हाण खुला ग्राविवजसंवि वित्त विभाग 

७ श्री.भा.वि.कोकितकर खुला | साबांवि प्रपत्र बढती-मा.मुख्यमंत्री 
कार्यालय 

८ श्रीमती मा.दि.परब खुला | गृहनिर्माण कृवपदुम विभाग 

९ श्रीमती सी.स.अटकेकर खुला नियोजन नियोजन 

।_ १० | ० श्री.पि.दा.जाधव खुला । जलसंपदा जलसंपदा 

।_११ | श्रीमती वि.वि.आयकर इमाव | उऊवकावि उऊवकावि 

१२ श्रीमती सु.दि.म्हात्रे इमाव | मवववि मवववि 

१३ श्री.दि.ना.फोपळणकर खुला | साबांवि साबांवि 

१४ श्रीमती प.ध.मोरे खुला | वित्त नविवि 

१५ श्रीमती सं.सु.सावंत खुला । वित्त विभाग वित्त विभाग 

१६ श्रीमती सा.अ.साळवी खुला | विजाभज इमाव व शाशिवक्रीवि 

विमाप्र कल्याण विभाग 
१७ श्री.सु.र.परब खुला | शाशिवक्रीवि शाशिवक्रीवि 
१८ श्रीमती वं.नं.गिरकर खुला | अविवि अविवि 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.१२/१४-अ, दि.२९.०५.२०१८ 


2. वरील निम्नश्रेणी लघुळलेखकांना उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही, या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त पदोत्नत्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने 
देण्यात येत आहेत. 
8. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट-२,अट क्र.१८ नुसार, प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत 
असलेल्या उपरोक्त नमूद तक्त्यातील amy वरील श्रीमती उ.क.बावडेकर व amo वरील 
श्री.भा.वि.कोकितकर यांना आदेशाच्या दिनांकापासून उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात 
येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा किंवा मूळ 
विभागात परत रूजू होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मूळ विभागातील 
उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या रिक्‍त पदांवर हजर होणे आवश्‍यक आहे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२९१७०८४०९९०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
G ment, 


Gajanan 
र postal =4000: ra, 
Bhimrao a 


‘ialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313 
Gurav 


> 


क, ८236592. 360f7 3b682d6b6fccb8aecf, 
cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.29 17:26:36 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


cow :७ >? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


